मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनपीसी-१०१३/प्र.क्र.१३८/पोल-३ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१३. 

वाचा : 

प्रकाश सिंग व इतर वि. केंद्र शासन व इतर प्रकरणी रिट याचिका (दिवाणी) क्र. ३१०/१९९६ मध्ये मा. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २२.९.२००६ रोजी दिलेला निर्णय. 
प्रस्तावना : 

yor सिंग व इतर यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिका (दिवाणी) 
क्र. ३१०/१९९६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २२.९.२००६ रोजी दिलेल्या ६ निदेशांचा समावेठा 
करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मध्ये सुधारणा करणे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कक्षेमधून पोळीस दलास वगळण्यासाठी सदर अधिनियमात सुधारणा 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ दि.२५ जुळे, 2093 च्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात 
आला होता. त्यावर मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा होऊन प्रस्तावित सुधारणांचा सखोल अभ्यास करुन 
मंत्रिमंडळास शिफारस करण्यासाठी उप समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 
त्यानुसार मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

मंत्रिमंडळाचा उपरोक्त निर्णय विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उप 
समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पद 

za . ।मा. श्री. रावसाहेब रामराव पाटील उर्फ आर.आर. पाटील, मंत्री (गृह) अध्यक्ष 

२. मा. श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ, मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन) सदस्य 

३. ।मा. श्री. मधुकरराव काशीनाथ पिचड, मंत्री ( आदिवासी विकास) सदस्य 

४. ।मा. श्री. राधाकृष्ण एकनाथ विखे-पाटील, मंत्री (कृषी व पणन) सदस्य 

५. | AT. श्री. जयंत राजाराम पाटील, मंत्री (ग्रामविकास) सदस्य 

६. ।मा. श्री. हर्षवर्धन ठाहाजीराव पाटील, मंत्री ( सहकार आणि संसदीय कार्य) सदस्य 
मा. डॉ. नितीन काठिनाथ राऊत, मंत्री ( रोजगार हमी योजना आणि | सदस्य 
जलसंधारण) 

८. ।मा. श्री.सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील, राज्यमंत्री (गृह, ग्रामविकास, अन्न व औषध | सदस्य 
प्रशासन) 

९. | अप्पर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः 


एनपीसी-१०१३/प्र.क्र.१३८/पोल-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८१२१५१३१६७१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


९. मा. 
१०.मा. 


११.मा 


C . Digitally signed by Charushila 
C h a ru 5 h | | a Chandrakant Tambekar 
DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


(> handrakant mararasitra,o = 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Tam be kar Date: 2013.08.13 16:04:27 +05'30" 


(चारुशीला तांबेकर) 
महाराष्ट्र शासनाच्या सह सचिव 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव 

. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

. मंत्री (कृषि व पणन) यांचे खाजगी सचिव 
( 
( 


. मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 


मंत्री (सहकार व संसदीय कार्य) यांचे खाजगी सचिव 
मंत्री (रोजगार हमी योजना व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


१२.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

१३.अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१४. प्रधान सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१५.सचिव (fare) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१६.सह सचिव (पोल-१) / उप सचिव (पोल-५ ब) 


१७.निवड नस्ती (पोल-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


